श्री.ध.प्र.अंतापूरकर,सह संचालक बाष्पके यांना संचालक, 
बाष्पके संचालनालय या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाष्पके-०२१७/१०८/प्र.क्र.१८/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे क्रमांक- ईएसव्ही-१११८/प्र.क्र.१३३/१३, 
दि.०९/१०/२०१८ रोजीचे पत्र. 
2) सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२ओ/१६-ब, 
दि.२९/१२/२०१७ रोजीचे पत्र. 

शासन निर्णय: 

बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री.ध.प्र.अंतापूरकर, सह संचालक (बाष्पके) गट-अ 
यांना GASH AT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, या खुल्या प्रवर्गातील एकाकी पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
२. Wax पदोन्नती ही, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशोष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील (एकाकी पद) रिक्‍त पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या मुळ अर्ज क्र. ६६६/२०१६ 
व अन्य तत्सम न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायाधिकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
३. सदरचा झासन निर्णय हा सामान्य प्रशासन विभागाचे क्रमांक- ईएसव्ही-१११८/प्र.क्र.१३३/१३, 
दि.०९/१०/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त शिफारशीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार संबंधित अधिका-याच्या वयाच्या ५० व्या वर्षी करावयाच्या पुनर्विलोकनाबाबतच्या 
पात्रतेच्या अधीन राहून, सदर तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.११/११/२०१६ अन्वये घोषीत करण्यात 
आलेले नियुक्‍ती प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन, त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१११५११५८१७९३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Satish 
cr 
"क क] A INumt 2865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1693db6 

h a rt | a 77¢69e1582ba24d78c4b12a02126e493, cn=Satish 
Bhartiya 


(aferat भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


प्रभारी संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल,बांद्रा(पू), मुंबई. 


प्रत माहिती व आवड्यक त्या कार्यवाहीस्तव- 
१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 


cS 782064 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०२१७/१०८/प्र.क्र.१८/कामगार-१ 


३. मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

४. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. श्री.ध.प्रअंतापूरकर ,सह संचालक (बाष्पके,) कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, Tay, मुंबई. 

८. सर्व सहसंचालक, बाष्पके ( द्वारा प्रभारी संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा- 
कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू), मुंबई.) 

९. निवड नस्ती (कामगार -१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


